महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२२/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:-२८/६/२०२२ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त्‌ विभाग क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३ दि.४.४.२०२२ 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: उसाअ-२०२२/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 
दि. २८.६.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हृढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या 
बाबींकरिता वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून 
रु.२,७४,४००/- लाख (अक्षरी रूपये दोन लाख चौव-याहत्तर हजार Ul फक्त) खर्च करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल,२०२२ ते जून,२०२२ या ३ 
महिन्याकरिता आवश्‍यक असणारे अनुदान वितरीत करण्यासवरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार एप्रिळ,२०२२ ते जून,२०२२ या मर्यादित 
कालावधीतील खर्चासाठी रु.२,७४,४००/- लाख इतका निधी महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या 
कार्यालयास वितरीत करण्यात येत आहे. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमी, मुंबई यांनी मंजूर खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची दक्षता घ्यावी. 
२. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव(१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नावाने काढण्यात यावा. 
३. GRITS “मागणी क्र. झेडई १, २२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) 
Bq अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
४. अधिक्षक-नि-कार्यकारीअधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी सदर खर्चाचे 
तपशील व निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे अनिवार्य राहिल. 
ष्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांक : अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ४.४.२०२२ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात 
आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शार्तीची पूर्तता करण्यात 
आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२२/प्र.क्र.१५/उसाअ/का-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या/॥/////.॥॥8॥४/७५॥॥.9०५.॥॥_ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२२०६२८१३०८२४९७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
A S H A RA N | DN: CN = ASHARANI UTTAM PATIL, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = MINORITIES 


U TTAM PAT | L DEVELOPMENT DEPARTMENT 


(आ. उ. पाटील) 
उप Mad ARIS शासन 

प्रत :- 

१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 

२. संचालक, लेखाव कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

३. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

४. उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (का-७) अल्पसंचख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्यअकादमी, मुंबई (अकादमीच्याकार्यालयामार्फत) 
अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दूसाहित्य अकादमी, मुंबई. 
निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


eon SG -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


